सन २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे 
पुनर्विनियोजन “मागणी क्रमांक झेड ई-०१ प्रधान लेखाशिर्ष २२३५ए 
१३१ सचिवालय, सर्वसाधारण सेवा (कार्यक्रम)” 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- पुनर्वि-२०२३/१३१/प्र.क्र.११/का.७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. 
दिनांक : २९/०३/२०२३ 


प्रस्ावना - 


सन २०२२-२३ या वर्षात “मागणी क्र. झेड ई-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 


(०१)(०७) (2204-A-939) (कार्यक्रम), अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरीता 


अनुदाने, या लेखाशिर्षासाठी ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टांखालील अर्थसंकल्पीय 


तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


सन २०२२-२३ या वर्षात “मागणी क्र. झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (09) 


(०६) अल्पसंख्याक वस्तीतील औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थांना अनुदान देण्यासाठी ३१ सहायक 


अनुदान (वेतनेतर) २२३५ ए १२२, (कार्यक्रम), या लेखाशिर्षामधून रु.१२.७५/- कोटी इतक्या 


निधीची तसेच (०१) (०९) अल्पसंख्याकांना कौडल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्याच्या कार्यक्रमास ३१ 


सहायक अनुदान (वेतनेतर) 2234 ए १५१, (कार्यक्रम), या लेखाशिर्षामधून रु.४२/- कोटी इतक्या 


निधीची बचत संभवत असल्याने हा निधी मागणी क्र. झेड ई-०१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व 


कल्याण, (०१) (०७) (२२०५ A १३१) अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात क्षेत्रविकास योजनेकरीता, ३१- 


सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (कार्यक्रम, या लेखाशिर्षासाठी रु.५४.७५ कोटी एवढा निधी 


पुनर्विनियोजनाने उपलब्ध करुन देण्यास प्रधान सचिव, (व्यय) वित्त विभाग यांचे कार्यालय, संदर्भ 


क्र.२८८९ दि.२८/०३/२०२३ अन्वये शासन मंजूरी देत आहे. 


२. सदर शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिळा, उप विभाग - 


तीन मधील नियम क्र.१ मधील परिच्छेद क्र.१६२, १६३ व १६४ मधील अनुक्रमांक ५ मधील 


अधिकारांचा वापर करून वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/१३१/प्र.क्र.११/का.७ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२११६१२१४७२१४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


५॥२॥॥९७९५॥//॥२१ > 
VASANTRAO PATIL = 


(सारंगकुमार पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
ENT DEPARTMENT, 
f4ebSe1 2b895076f38d0375877408323ed82b780f45ba77108 
400032, st=Maharashtra, 


(CC419E5362269A74B7B1EC6AB4F7456: 
, n=SARANGKUMAR VASANTRAO PATIL 
5'30" 


प्रति, 

१. प्रमहाळेखापाल, महाराष्ट्र -१/ २ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

२. प्रमहालेखापाल, AERTS - 9/ 2, (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

३. सचिव, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई. 

४. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

७. उप सचिव (कोषा / प्र.१) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, (का.९) अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, अल्पसंख्यांक विकास विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

१०. वित्त विभाग (व्यय ४ / अर्थसंकल्प-१४ / अर्थ-३), मुंबई 

११. निवडनस्ती (कार्या.७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुनर्वि-२०२३/१३१/प्र.क्र.११/का.७ 


शासन निर्णय क्रमांक :- पुनर्वि-०२३/१३१/प्र.क्र.११/का.७, दिनांक २९/०३/२०२३ सोबतचे विवरणपत्र 


अ. | प्रस्तावामुळे परिणाम होणार असलेले | अर्थसंकल्पीय | पुनर्विनियोजन | पुनविनियोजना अभिप्राय 
क्र. लेखाशीर्ष अंदाज नंतर फेरबदल 
केलेली तरतूद 
मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष २२०५ (रुपये लाख) 
भाग-१ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात वाढ (+) करण्यात आलेले Saris 
मागणी क्र. झेडई-०१ 
१ अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रात ७०.०० (+) ५४.७५ १२४.७५ 
क्षेत्रविकास योजनेकरीता, ३१- 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(2204 A १३१) 
मागणी क्र. मागणी क्रमांक झेड ई-०१, प्रधान लेखाशिर्ष 2234 (रुपये लाख) 
भाग-२ 
पुनर्विनियोजनाद्वारे अनुदानात कपात (-) करण्यात आलेले Hany 
श्‌ अल्पसंख्याक औद्योगीक प्रशिक्षण २०.०० (-) १२.७५ ३२.७५ अखर्चित निधी 
संस्थांना ३१ सहायक अनुदान 
(२२३५ ए १२२) 
२ | अल्प कालावधीत व्यवसायावर ६०.०० (-) ४२.०० १०२.०० अखर्चित निधी 
आधारित पाठ्यक्रमाकरीता ३१ 
सहायक अनुदान (२२३५ ए १५१) 
एकूण ८०.०० ५४.७५ (-) 938.04 


